वितरण आदेशा क्रमांक: १ 

कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 

सन २०२१-२०२२ 
१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 2022- 
२२ या आर्थिक वर्षाच्या बेसिक ग्रांटच्या 
(अनटाईड) पहिल्या हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२९/प्रक्र-५०/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : २० मे, २०२१. 


वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांक: पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.९/३/२०२०. 
. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२८/४ /२०२० 
. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२५/९ /२०२० 
. शासन परिपत्रक क्रमांकः पिईएस-२३२०/प्र.क्र.२२/ आसक, ग्रा.वि.बि.दि१६./६ /२०२० 
५. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९/वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि२६./६/२०२० 
६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.४/१२/२०२०. 
७. शासन निर्णय क्रमांक: पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि१०./८/२०२० 
८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.एफ.१५(४)एफसी-एक्सव्ही/एफसीडी/२०२०-२५,दि.८.५.२०२१ चे पत्र 


प्रस्तावना : 


०८ wa :5 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
वितरीत करण्यासाठी सन २०२१-२२ च्या बेसिक ग्रँटच्या (अनटाईड ) पहिल्या हप्त्यापोटी रू.८६१.४० कोटी 
इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ८ येथील दि. ८.५.२०२१ च्या पत्रान्वये कळविले 
आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या बेसिक Tea (अनटाईड) 
अबंधित स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू.८६१.४० कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थनिक 
स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) अनुक्रमे 
लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६२८ /२५१५२६४६ /२५१५२६६४ ) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सवर) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी सर्व पंचायत राज 
संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


२. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राप्त संपूर्ण अनुदान 
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना वितरीत करावयाचे आहे. त्याकरीता जिल्हा 
परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बीम्सवर वितरीत करण्यात आलेला निधी त्यांनी तात्काळ 
कोषागारातून काढून प्रस्तुत निधीच्या जिल्हा परिषदेसाठी देण्यात आलेला १०% निधी स्वत:कडे ठेवून 
विहित केलेल्या निधी वाटपाच्या निकषांच्या आधारे आपल्या अधिनस्त सर्व पंचायत समिती आणि 
ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर इ.सी.एस.(₹86ल01० Clearance 898811)/एन.इ.एफ.टी (National 
Electronic Fund Transfer) किंवा आर.टी.जी.एस (Real Time Gross Settlement) या आधुनिक 
बँकिंग सिस्टीमद्वारे तातडीने वर्ग करावा. संपूर्ण निधी विहित निकषानुसार सर्व पंचायत समिती व 
ग्रामपंचायतींना वितरीत करून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र -ब” नुसार मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शासनास तातडीने सादर करावे. तसेच, पंधराव्या केंद्रिय वित्त 
आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील वितरणाचा 
तपशील संबंधित जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. 


३. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी यापूर्वी दिलेल्या सूचनांनुसार 
पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या व्यवहारासाठी उघडलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या स्वतंत्र बचत 
खात्यातच (Savings Bank Account ) ठेवावा. 


४. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, 
सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील. 


५. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ५,६ व ७ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच 
बेसिक ग्रॅटच्या निधीतून करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना संदर्भ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 

क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या 
वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व 
उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून 
संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्ळेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती 
करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बेसिक ग्रँटचा (अनटाईड) ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार ( 
Location Specific felt needs ) आवश्‍यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्यशासनाने मंजूर केलेल्या बाहय संस्थांकडून करण्यात येणा-या 
लेखापरिक्षणासाठी करू Bead. 


८. ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत खात्यातील व्यवहार संदर्भ क्र. ४ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये कार्यवाही करावी. 


९. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये 


१०. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष 
२०२१-२२ च्या बेसिक ग्रॅटच्या (अनटाईड) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी 
होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००,१९६ - जिल्हा परिषदांना 
/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (00) (१०) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा 
परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक 
ग्रँट) (२५१५२६२८) ३१- सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) (रू.८६.१४ कोटी) 


मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,(००),१९७ - पंचायत समितीना 
सहाय्य,(००), (oo) (०३)१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत समितीना सहाय्य 
अनुदाने.,(मुलभूत/बेसिक We) (२५१५२६४६), ३१- सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) (रू.८६.१४ कोटी) 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 

मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,(००),१९८ - ग्रामपंचायतींना 
सहाय्य (00),(00) (११ १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने. 
(मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६६४), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू.६८९.१२ कोटी) 


११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त 
सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून 

द्याव्यात. 

१२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९-२०२१ 
वित्त आयोग कक्ष, दिनांक १९/०५/२०२१ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१०५२०११३२२४३७२० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT 0 
MAHARASHTRA, RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 

‘Maharasht 

2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf04825 
7ffe4ea09078de9d556aeSbabe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21 


FOF7FAB712736F6, 
INumber=481 AF6EECE7C1D432D311913 


5BE703BF6529E7A455A9B17708C677B565D8 
६६24, PRAVIN DEVICHAND JAIN 


Date: 2021.05.20 14:51:35 +05'30' 


(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत. 
मा राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 


मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

माविधानसभ ,बिरोधी पक्षनेते.ए॥विधान परिषद / 

मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 

मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल) . 

सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


सर्व उपसचिवअवर सचिव / , ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७ / वित्त आयोग कक्ष.) 

ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 

निवड नस्ती का.क्र.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


प्रपत्र- अ 
बेसिक ग्रँट 


वितरण आदेश क्र. १ क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५० / वित्त-४, दिनांक २०/०५/२०२१ चे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
जिल्हा जिल्हा परिषद पंचायत ग्रामपंचायत एकूण 
दर ene (लेखाशिर्ष- समिती (लेखाशिर्ष - 
2000000) (लेखाशिर्ष - | २५१५२६६४) 
२५१५२६४६) 

शिडी २ ३ 1 ४ | षु & 

Lo | ठाणे १३१४४ १३१४४ १०५१५३ १३१४४१ 
२ पालघर २१४१९ २१४१९ १७१३५५ २१४१९४ 
३ रायगड २२९५२ २२९५२ १८३६१९ २२९५२४ 
|e | रत्नागिरी १९३५२ १९३५२ १५४८१३ १९३५१६ 
५ | सिंधुदूर्ग १०८३५ १०८३५ ८६६८२ १०८३५३ 
& नाशिक ४८५१४ ४८५१४ ३८८११० ४८५१३७ 
७ | धुळे २०६७७ २०६७७ १६५४१३ २०६७६६ 
८ नंदूरबार ae १९९८३ १५१८६१ १८९८२६ 
९ जळगाव ३९६८९ ३९६८९ ३१७५११ ३९६८८९ 
| ae | अहमदनगर ५०४९६ ५०४९६ ४०३९७१ ५०४९६४ 
hae | पुणे ५०५६७ ५०५६७ ४०४५३९ ५०५६७४ 
१२ सातारा 33430 33430 २६८२४२ ३३५३०२ 
१३ सांगली 22038 २८८३६ २३०६९० २८८३६२ 
१४ | सोलापूर ४०९३८ ४०९३८ ३२७५०७ ४०९३८४ 
१५ | कोल्हापूर ३५४६३ ३५४६३ २८३७०८ ३५४६३५ 
१६ । औरंगाबाद २९०४२ २९०४२ २३२३३८ २९०४२२ 
१७ | जालना २२१०२ २२१०२ १७६८२० २२१०२५ 
१८ परभणी १७६९८ १७६९८ १४१५८२ १७६९७७ 
१९ हिंगोली १३९४८ १३९४८ १११५८१ १३९४७६ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


जिल्हा जिल्हा परिषद पंचायत ग्रामपंचायत एकूण 
प्या (लेखाशिर्ष- समिती (लेखाशिर्ष - 

११1) (लेखाशिर्ष - | २५१५२६६४) 

२५१५२६४६) 

२० बीड २९१३५ २९१३५ २३३०७९ २९१३४९ 
२१ नांदेड ३३७८६ ३३७८६ २७०२८६ ३३७८५७ 
२२ । उस्मानाबाद १९४९४ १९४९४ १५५९४९ १९४९३६ 
२३ लातूर २५०७१ २५०७१ २००५६८ २५०७११ 
२४ बुलढाणा २८४०० २८४०० २२७१९९ २८३९९९ 
२५ | अकोला १५३९० १५३९० १२३११७ १५३८९६ 
२६ वाशिम १३७९७ १३७९७ ११०३७३ १३७९६६ 
२७ । अमरावती २६७६० २६७६० २१४०८० २६७६०० 
२८ यवतमाळ ३१२५५ ३१२५५ २५००४२ 392443 
२९ वर्धा १२८४८ १२८४८ १०२७८१ १२८४७६ 
३० नागपूर २१२९४ २१२९४ १७०३४९ २१२९३६ 
३१ भंडारा १३३२७ १३३२७ १०६६१९ १३३२७४ 
३२ गोंदिया १५३०२ १५३०२ १२२४१७ १५३०२१ 
३३ चंद्रपूर २१२१२ २१२१२ पेहरहरट २१२१२२ 
३४ | गडचिरोली १६१४४ १६१४४ १२९१४९ १६१४३७ 

एकूण ८६१४०० ८६१४०० ६८९१२०० ८६१४००० 

PRAVIN 


DEVICHA = 
ND JAIN = 


(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


प्रपत्र-ब 
प्रमाणित करण्यात येते की, १५ व्या केद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन ----------- या वर्षाचा 


बंधित अनुदान/ टाईड ग्रँट, शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.---------------- दि. 
अन्वये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीपैकी शासनाने निश्चित केलेल्या १०:१०:८० च्या प्रमाणात 
जिल्हा परिषद आणि अधिनस्त सर्व पंचायत समिती ( ------- पंचायत समितींची संख्या ) व 
ग्रामपंचायतीना (------ ग्रामपंचायतींची संख्या) शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच विहित केलेल्या 
निकषांनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे दिनांक ---- रोजी वितरीत करण्यात आला आहे. 


सही > सही 7 

नाव: नाव: 

दिनांक: दिनांक: 

(मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी) (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) 
जिल्हा परिषद --------- जिल्हा परिषद --------- 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


